प्रशासकीय मान्यता 

ससून सर्वोपचार रुग्णालय, पुणे येथील नवीन 
बहुमजली इमारत (तळघर + तळमजला--११ 
मजली) याठिकाणी ११ व्या मजल्यावर सुसज्ज 
०८ मोठे ऑपरेडन थेअटर आणि ०२ ट्रान्सप्लांट 
ऑपरेशन थिअटरचे काम करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : ससून-२०२०/प्र.क्र.६३ (३)/प्रशा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नविन इमारत, ९ वा मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : २८ फेब्रुवारी, २०२०. 


वाचा :- १) संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : संवैशिवसं/ 
ससरुपुणे / ११ मजली एमजीपीएल / 32030 / प(आय) /१९, दिनांक 
१०.१२.२०१९ 
२) मुख्य अभियंता यांचे पत्र क्र. जा.क्र. मु.अ. (वि) / का-३ (अर्थ) / १८६/ सन 
२०२०, दिनांक ३०.०१.२०२० 
शासन निर्णय : 


संचालनालयामार्फत उपरोक्‍त संदर्भाधीन दिनांक १०.१२.२०१९ च्या पत्रान्वये ससून 
सर्वोपचार रुग्णालय, पुणे या संस्थेतील नवीन बहुमजली इमारत (तळघर -- तळमजला--११ मजली) 


या ठिकाणी 


११ व्या मजल्यावर सुसज्ज ०८ मोठे SORA थेअटर आणि ०२ ट्रान्सप्लांट ऑपरेशन 


थिअटरचे काम करण्यासाठी रुपये १४,७४,३१,९८२/- ( रुपये चौदा कोटी चौ-याहत्तर लक्ष 


एकतीस हजार नऊरऱी ब्याऐंशी wad ) इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास खालील अटींच्या अधीन 
राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
अटीव शार्ती :- 


१, 
२. 


काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्‍्काबाबतची पूर्तता करुन घ्यावी. 

प्रस्तावित काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रचलित व विहीत कार्यपध्दतीनुसार 
करण्यात यावे. 
विषयाकिंत कामाकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार नाही, 
यादृष्टीने विशेष दक्षता घेवून काम करण्यात यावे. 
प्रस्तुत कामांच्या विविध टप्प्यावर वैद्यकीय शिक्षण व औषधे द्रव्ये विभागाची सहमती व 
मान्यता घेण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः ससून-२०२०/प्र.क्र.६३ (3 )/प्रशा-१ 


२. सदरकाम हेखालीनमूद केलेल्या लेखाज्लीषाअंतर्गत मंजूर तरतूदीतून करण्यात येईल. 


मागणी क्रमांक - एच-८ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
03, वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन, 
१०५-विषमचिकित्सा पंचवार्षिक योजनांतर्गत 
(४२१० 0089) ५३- मोठी बांधकामे 
३. सदर झासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अभिप्रायानुसार, शासन निर्णय, वित्त 
विभाग क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम (भाग-२), दिनांक २० सप्टेंबर, २०१९ 
अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला - उप विभाग पाच मधील महाराष्ट्र 
सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिका अंतर्गत परिच्छेदांखाली प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय 
अधिकारांमधील परिच्छेद क्रमांक १३४ (१) अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००२२८१७३९०५६८१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ARUN statue 
MURLIDHAR की 
RAO 
DAHALE) Seas 
(अ.मु.डहाळे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), मुंबई, महाराष्ट्र. 
२. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे 

३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 

४. अधिष्ठाता, ससून सर्वोपचार रुग्णालय, पुणे. 

५. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (इमारत-३) मंत्रालय, मुंबई. 

६. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे 

७. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे-१. 

तज 

९ 


. जिल्हा कोषागार अधिकारी,पुणे. 
. निवडनस्ती (प्रशा-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


